आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण 
शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष २२०२ १९०१, २२०२ १९४८ व 
२२०२ एच ९७३-वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:०५ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.०४.२०२१. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/का-६, दि.११.०४.२०२२ व 
दि.६.५.२०२२, दि.७.६.२०२२ व दि.३०.६.२०२२. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.अनुवि-४९२२/ प्र.क्र.३४/ अर्थसंकल्प. 


प्रस्तावना:- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर मर्यादित स्वरुपात निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. वित्त विभागामार्फत 
विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून 
दिल्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या योजनांतर्गत ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ५० % 
निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण विभागास वितरीत करण्यात आला आहे. 
आता वित्त विभागामार्फत वितरणासाठी ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पित 
तरतुदींच्या एकूण ६० % इतका निधी उपलब्ध झालेला आहे. त्यास अनुसरुन वाढीव १० % निधी वितरीत 
करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन शालेय शिक्षण विभागास निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२२-२३ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत वित्त विभागाने वितरणाकरीता उपलब्ध करून दिल्याप्रमाणे 
वेतनासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ५०% मर्यादेतील वितरीत तरतूद विचारात घेऊन 
खालीलप्रमाणे उपलब्ध १०% मर्यादेत रु.१०४२.२९५०० लाख (रु.दहा कोटी बेचाळीस लाख एकोणतीस 
हजार पाचडो पन्नास फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६ 


(रु. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | सदर शासन निर्णयाद्वारे 
क्र तरतूद सन वितरीत करण्यात येत 
२०२२-२३ असलेली १०% तरतूद 
a २ 3 1 ह| 
1 सर्वसाधारण माध्यमिक MAMA सहायक अनुदान ७५००.०० ७५०.०० 
(लेखाशिर्ष २२०२ १९०१)- ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
२ | अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक ४२२.९५ ४२.२९५ 
अनुदान (लेखाशिर्ष २२०२ १९४८ ) - ३६ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) 
3 | सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्याच्या तुकडीला २५००.०० २५०.०० 
सहाय्य (लेखाशिर्ष २२०२ एच ९७३) - ३६ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण १०४२२.९५ १०४२.२९५ 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी 


खर्च करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेमधील व संदर्भाधीन क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकातील 
तरतुदी व सर्व अटींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. 


४. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२४१७३४२२७९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने 


प्रत, 


Cc AW A LO 


रीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


KIRAN 


KISANRAO 


PAWAR 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod. 

jh 


2.5.4.20=68d8b1 9f123ba59448c0926a91296205b9a87463f8 
31a2beea0beScb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF 1 86BB11E7252 


serial INumber=344DE3FF07B9439DD11CAF72825SASEBOAO 
DD495EF82F98993 1088637D821 1C0, cn=KIRAN KISANRAO 
PAWAR 

Date: 2022.09.05 13:22:36 +05'30" 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६ 


५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग ( अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


